पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांच्या अधिनस्त विविध कार्यालयातील 
१,३३० अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : टिआरए-२०२१/प्र.क्र.१८५/पोल-८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : २३ सप्टेंबर, २०२२. 


संदर्भ : १) गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-२०२१/प्र.क्र.१८५/पोळ-८, 
दि. २१/०३/२०२२. 
२) पोलीस महासंचालक कार्यालय, म.रा. यांचे पत्र क्रमांक पोमसं/२६ब/ 
६१४३/१३३० पदे /मुदतवाढ/ ५९/२०१६, दिनांक १४/०९/२०२२. 


शासन निर्णय 

पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिनस्त विविध कार्यालयातील पुढील 
१,३३० अस्थायी पदांना, गृह विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक ३१/०८/२०२२ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. 


अ. | घटक कार्यालयाचे नाव व | पदनाम पदसंख्या पदनिर्मिती केलेला शासन निर्णय 
क्र. पदे 
| पोलीस आयुक्‍त, अमरावती | पोळीस ०५ ।१ टिआरए-०२९६/१६/पोल-८, 
एकूण पदे ९५ हवालदार Fe. 9¥.02.988% 
पोलीस २७ । 2) टिआरए-०२९६/१६/पोल-८, 
शिपाई दि.१४.०८.१९९६ 
अन्वये २८ पदे मंजूर करण्यात आळी 
पोलीस ०१  । होती. तथापि, शा.नि.क्र. रापोसे/ ०५/ 
शिपाई 2009/ प्र.क्र.१६२/पोल-१-अ, दिनांक 
चालक ६.०१.२००६ अन्वये सहायक पोलीस 
आयुक्त पदात श्रेणी वाढ झाल्याने पो.शि. 
पोलीस ०१ | चे एक पद कमी करण्यात आले. त्यानुसार 
उपनिरीक्षक पो.शि. ची २७ पदे शिल्लक राहिली. 
पोलीस १९ ।3) टिआरए-०२९६/१६/पोल-८, 
हवालदार दि. १४.०८.१९९६ 
४) एमआयएस-०१०४/प्र.क्र.७७/२/ 
पोलीस ४२ | पोल-८, 
शिपाई दि. १२.०७.२००४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-२०२१/प्र.क्र.१८५/पोल-८ 


अ. | घटक कार्यालयाचे नावव | पदनाम । पदसंख्या  पदनिर्मिती केलेला शासन निर्णय 
क्र पदे 
२ | पोलीस आयुक्त, नागपूर । पोलीस १ | एमआयएस-०१०४/ प्र.क्र.७७/ १/पोल- 
एकूण पदे ४४३ उपनिरीक्षक ह, 
पोलीस १४४ | दि. १२.०७.२००४ 
हवालदार 
पोलीस २९८ 
शिपाई 
३ | पोलीस आयुक्त, औरंगाबाद | पोलीस १० | एमआयएस-०१०४/७७/१/पोल-८, 
एकूण पदे ३० हवालदार दि. १२.०७.२००४ 
पोलीस २० 
शिपाई 
४ | पोलीस आयुक्त, ठाणे पोलीस उप | ०५ । एमआयएस-०१०४/प्र.क्र.७७/१/ पोल-८, 
एकूण पदे १९४ निरीक्षक दि. १२.०७.२००४ 
सहायक १२ 
पोलीस उप 
निरीक्षक 
पोलीस ३८ 
हवालदार 
पोलीस १३९ 
शिपाई 
५ | पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई । पोलीस उप | ०३  । एमआयएस-०१०४/ प्र.क्र.७७/ १/पोल- 
एकूण पदे १३९ निरीक्षक ८, 
सहायक ०२ | दि. १२.०७.२००४ 
पोलीस उप 
निरीक्षक 
पोलीस ४० 
हवालदार 
पोलीस ९४ 
शिपाई 
६ | पोलीस आयुक्त, नाशिक । पोलीस ०२ | एमआयएस ०१०४/प्र.क्र.७७/१/ पोल-८, 
एकूण पदे ७० उपनिरीक्षक दि. २८.०७.२००४ 
पोलीस २० 
हवालदार 
पोलीस ४८ 
शिपाई 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-२०२१/प्र.क्र.१८५/पोल-८ 


घटक कार्यालयाचे नाव व 
पदे 


पदनाम 


पदसंख्या 


पदनिर्मिती केलेला शासन निर्णय 


पोलीस आयुक्त, सोलापूर 
एकूण पदे ५७ 


पोलीस उप 
निरीक्षक 
पोलीस 
हवालदार 
पोलीस 
शिपाई 


og 


टिआरए-१००५/प्र.क्र.९/१/पोल-८, 
दि. १२.०७.२००४ 


पोलीस आयुक्त, पुणे 
एकूण पदे १०८ 


पोलीस 
उपायुक्‍त 
पोलीस 
शिपाई चाळक 
पोलीस 
शिपाई सुरक्षा 
उच्च श्रेणी 
लघु लेखक 
कनिष्ठ श्रेणी 
लिपीक 
चपराशी 
पोलीस उप 
निरीक्षक 
पोलीस 
हवालदार 
पोलीस 
शिपाई 


एपीओ-०९९३/प्र.क्र.२४५/पोळल-३, 

दि. ३.०१.१९९४ अन्वये एक पद शासनास प्रत्यर्पित 
केले. 

टिआरए-०१८६/२७५३/२/पोल-८, 

दि. २३.०९.१९८८ 
एमआयएस-०१०४/प्र.क्र.७७/१/पोल-८, 

दि. १२.०७.२००४ 


पोलीस अधीक्षक, चंद्रपूर 
एकूण पदे ४४ 


पोळीस 
उपनिरीक्षक 
पोलीस 
हवालदार 
पोलीस 
शिपाई 
चालक 
पोलीस 
शिपाई 


टिआरए-१२९१/३०९१/४/पोळल-८, 
दि. २६.०६.१९९२ 


पोलीस अधीक्षक, लातूर 
एकूण पदे १८ 


पोलीस उप 
निरीक्षक 
पोलीस 
हवालदार 
पोलीस 
शिपाई 


०२ 


१४ 


टिआरए-०४९९/सीआर-१२३/ ल-८, 
दि. २०.०९.२००० 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-२०२१/प्र.क्र.१८५/पोल-८ 


अ.  घटककार्यालयाचे नाव व | पदनाम पदसंख्या  पदनिर्मिती केलेला शासन निर्णय 
क्र. पदे 
११ | पोलीस अधीक्षक, जळगांव । पोलीस उप | ०१ । टिआरए-०२९६/१५/ पोल-८, 
एकूण पदे ७२ निरीक्षक fe. .02.988§ 
पोलीस १६ 
हवालदार 
पोलीस ५२ 
शिपाई 
चालक ०३ 
पोलीस 
शिपाई 
१२ | पोलीस अधीक्षक, पोलीस ०१ | टिआरए १४९१/१३/ पोल-८, 
अहमदनगर निरीक्षक दि.२४.०६.१९९२ 
एकूण पदे ६० पोलीस उप | ०२ 
निरीक्षक 
सहायक ०४ 
पोलीस उप 
निरीक्षक 
पोलीस १० 
हवालदार 
पोलीस ४३ 
शिपाई 
एकूण पदे १,३३० 


२. आता पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिनस्त विविध कार्यालयातील 


उपरोक्त तक्त्यात नमूद एकूण १,३३० अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०९/२०२२ पासुन दिनांक 


२८/०२/२०२३ पर्यंत खालील अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यास या निर्णयाद्वारे शासन मंजुरी 


देत आहे. 


१) सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ रिक्‍त असलेल्या अस्थायी पदांना (कार्यकारी पदे वगळून) 
ही मुदतवाढ लागू असणार नाही. 


२) अस्थायी पदे ज्या कारणास्तव, ज्या अटी व शा्तीच्या अधीन राहून मंजूर केली आहेत, 


त्यांचे पालन करण्यांत यावे. 


३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक असंक-१००१/प्र.क्र.२९/२००१/वित्तीय सुधारणा-, 
दिनांक १०.०९.२००१, क्रमांक असंक-१००४/प्र.क्र.१२/२००४/वित्तीय सुधारणा-१, दिनांक 

१९.०८.२००४, क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/वित्तीय सुधारणा-१, दिनांक २१.०९.२०१६ 
व क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक १०.०२.२०१७ नुसार पदांच्या 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-२०२१/प्र.क्र.१८५/पोल-८ 


आढाव्याची कार्यवाही तातडीने पुर्ण करुन कार्यालयाअंतर्गत पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधास 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी उच्चस्तरीय समितीची अंतिमत: मान्यता 
प्राप्त करुन घेण्याची कार्यवाही कोणत्याही परिस्थितीत विहित मुदतीत पुर्ण करावी. याबाबत, 
यापुर्वी वेळोवेळी दिलेल्या सूचना विचारात घेण्यांत याव्यात. 
४) विहित मुदतीत पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास, वरील अस्थायी पदांना 
त्यापुढील कालावधीसाठी मुदतवाढ न मिळाल्यास अथवा त्यामुळे अधिकारी / कर्मचारी यांच्या 
वेतन व भत्त्याचा प्रश्न निर्माण झाल्यास ती संबंधीत कार्यालयाची जबाबदारी राहील. 
३. यासाठी होणारा खर्च गृह विभाग, मागणी क्रमांक : बी-१, २०५५ पोलीस-१०९ जिल्हा पोलीस- 
१०९ (००) (०१) जिल्हा पोलीस दल या लेखाशिर्षाखाळील सन 2022-2023 या वर्षीच्या मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा व हा खर्च त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
४. प्रस्तुतचे आदेश, शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक १८/०८/२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. सदरची अस्थायी पदे सहा महिन्यापेक्षा अधिक काळासाठी रिक्‍त नाहीत 
या अटीच्या अधिन राहून सदरचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९२३१२१२५०८९२९ असा आहे. हा AT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRAVIN SAHEBRAO DHIKALE 
DN: c=IN, ०२५०५ 


PRAVIN SAHEBRAO DHIKALE - nen 


98815 


harashtra, 
Obc70c2cbcd0b01 bab78ae 1 7bc67 1febS80bcbbcd692fb0650b 
A] AZEC6AOCDC3C28431461F915115163A922520, 
E733F EF41 BDSDDD91B20A6E0AC739E081BB933D018968644 
cn=PRAVIN SAHEBRAO DHIKALE 

15:28 +05'30" 


( डॉ. प्रविण ढिकले) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग 
प्रत, 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. अप्पर पोलीस महासंचालक (वाहतुक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३. महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
४. महालेखापाल-१ (लेखा परिक्षा), मुंबई 
५. महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 
६. महालेखापाल-२ (लेखा परिक्षा), नागपूर 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर / चंद्रपूर/ अमरावती/ औरंगाबाद/ लातूर/ नाशिक / अहमदनगर 
/ जळगांव /ठाणे / रायगड / पुणे / सोलापूर 
८. पोलीस आयुक्‍त, नागपूर/ अमरावती / ठाणे / नवी मुंबई/ नाशिक / औरंगाबाद / पुणे / सोलापूर 
९. पोलीस अधीक्षक, चंद्रपूर / लातूर / अहमदनगर / जळगांव 
१०. कार्यासन (व्यय-७), वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
११. कार्यासन (आ.पु.क.) वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
१२. कार्यासन (पोल-३), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. निवडनस्ती (पोल-८) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


